आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ 
अंतर्गत भांडवली लेख्यातील योजनांतर्गत 
निधी वितरीत करण्यात आलेल्या कामांना 
स्थगिती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-२०२२/प्र.क्र.८७/का-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जुले, २०२२ 


वाचा : 

शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/ का-६, दि.९.०६.२०२२ (४२२५११०९). 
शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/ का-६, दि.९.०६.२०२२ (४२२५१११८). 
शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/ का-६, दि.९.०६.२०२२ (४२२५ १०९२). 
शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/ का-६, दि.९.०६.२०२२ (४२२५१०८३). 
शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/ का-६, दि.९.०६.२०२२ (४२२५११५४). 
शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/ का-६, दि.९.०६.२०२२ (४०५९०२३३). 

शासन परिपत्रक 


उपरोक्‍त वाचा येथील दि.९.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत भांडवली लेख्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त 
शासकीय आश्रमशाळा (टीएसपी/ ओटीएसपी), शासकीय वसतीगृहे (टीएसपी/ ओटीएसपी) ,कार्याळयीन 
इमारती, समाजमंदीर यांच्या बांधकामांकरीता निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


सदर शासन परिपत्रकान्वये उक्त वाचा क्र.१ ते ६ येथील शासन निर्णयांना पुढील आदेशा होईपर्यंत 
स्थगिती देण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०७२०१०४७५८४८२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by VUESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


V | J E S | N G DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 2, st=Mahi 
2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c6 1 SbeS666dc0af54fcf5038cc1 
8559d51a472b: 


m=DDE30B7B97 1C12ACSE78F6BE2C672CA I 1B7A9BCE, 
F ATT E S | N G S AV E 2182F4F20DAA6841 AB430B2FD812E7B5D3A883E72E 
\CASE29FF528BC8015, cn=VUESING FATTESING VASAVE 
Pea: 07.21 12:09:19 +05'30 


उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.८७/कार्यासन-६ 


२. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपुर/अमरावती/ठाणे 
५. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती (सवी. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

७. निवड नस्ती (का.०६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


